MPSC CRée.lwoE:\UMESH 


सहायक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : डीपीपी-२०११/२९१/प्र.क्र. ६०/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : ५ नोव्हेंबर, २०११ 


संदर्भ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक :९८६ (१०)/४३९०/आठ, दिनांक १४.०२.२०९९ 


शासन आदेश :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/प्र.क्र.१४९/पोल-१०, 
दिनांक २० मे,१९९७ अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ही रु. ९३००-३४८०० + TS 
पे रु. ५०००/- या वेतनश्रेणीतील पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
वरील संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०११ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या ८१ 
उमेदवारांपैकी खाली दर्शविलेल्या एकूण ६ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट-अ म्हणून खालील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार त्यांच्या 


नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


उमेदवाराचे नांव | प्रवर्ग आयोगाने नियुक्‍तीचे ठिकाण 
नियुक्तीसाठी 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
श्रीमती अनुप्रिती अशोक ढवळे इ.मा.व.(महिला) | हिंगणा, जि.नागपूर 
२ श्री.संतोष भोलाराम विजयकर अ.जा. खुला कारंजा-घाडगे, 
जि.वर्धा 


श्री.राजेश रामचंद्र त्रिमुखे अ.जा. मुंबई 

श्री.गजानन भिकाजी खिल्लारे अ.जा.(खेळाडू) | अर्धापूर, जि.नांदेड 
पदावर 

श्री.पोपट बाबुराव बनकर इ.मा.व. मुंबई | 


श्री.अमोलकुमार सुरेश ठाकूर अ.ज. मुंबई 


MPSC CR&o.lwoE:\UMESH 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्‍ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

(१) संबंधीत उमेदवारास नियुक्तीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 
नियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 

(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 
(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 

(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 

(४) सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.-६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये 
संगणक हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत 
पदावरील त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 

(५) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्‍ती दिली असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. 

(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 
मिळणार नाही. 

(७) त्यांनी दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 
वाढविलेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्‍ती केली जाईल. 

(८) त्यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.९३३००-३४८०० + ग्रेड पे-५०००/- या वेतनश्रेणीत 
दरमहा रु.१३७१०--५०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक 
वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक 


१२.४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 


MPSC CReéo.!wpoE:\UMESH 
(९) ते जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 


कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहित परिक्षा/ चांचण्या उत्तीर्ण 
झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर 
त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

(१०) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 

(११) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील 
गट-अ च्या अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम त्यांना लागू होतील. 

(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्यात येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
यांच्याकडून इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता संचालक, सरकारी अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 

(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 
३१.१०.२००५ नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 

१४) श्री.पोपट बाबुराव बनकर यांनी सादर केलेले दुय्यम पदवी प्रमाणपत्र सह सचिव, बार 
कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांनी त्यांच्या २८.०९.२०११ च्या पत्रान्वये सत्य असल्याचे 
प्रमाणित केले आहे. 

१५) श्री.अमोलकुमार सुरेश ठाकूर यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ, 
औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.७३२८/२०११ मध्ये दिनांक १२.१०.२०११ रोजी दिलेल्या 
निर्णयानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तदर्थ नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. 

१६) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील राज्य 


सेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


MPSC CRé&eo.lwpE\UMESH 


३. सदर शासन आदेश राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०११११०५१६००४२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


६ 


( वि.वि.दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
४) महालेखापाल- १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर 
५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६) प्रधान सचिव (अ.व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
७) सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, मुंबई, नागपूर, वर्धा, नांदेड 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, वर्धा, नांदेड 
११) संबंधीत उमेदवार (स्पीड पोस्टाद्वारे) 
(१) श्रीमती अनुप्रिती अशोक ढवळे, खापर्डे बगिचा, हिंदुस्थान प्रेस जवळ, 
अमरावती- ४४४६०१ 
(२) श्री.संतोष भोलाराम विजयकर, रविनगर, गल्ली नं.३, परतवाडा, ता.अचलपूर, 
जि.अमरावती-४४४ ८०५ 
(३) श्री.राजेश रामचंद्र त्रिमुखे, coc, समता चौक, भिंगार, ता.जि.अहमदनगर 
(४) श्री.गजानन भिकाजी खिल्लारे, आनंदनगर, बळसोंड, ता.जि.हिंगोली, पो.स्टे. 
हिंगोली (ग्रामीण) 
(५) श्री.बनकर पोपट बाबुराव, 
मु.पो.बनकरवाडी, सांगोला, ता.सांगोला, 
_” जि.सोलापूर 
(६) श्री.अमोलकुमार सुरेश ठाकूर 
२३ पेरणा, तलाठी कॉलनी, पाचोरा, ता.पाचोरा,जि. जळगांव 
१२) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


